सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र 

संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक २६ ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३८ . 


पृष्ठे 


नाही . 


१-१९ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


· 


[ पृष्ठे १ ९ , किंमत : रुपये १०.०० 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 

समित्या ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 

नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : 
अधिसूचना 

: 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नेमणुका , 
नेमणुका , इत्यादी 


पृष्ठे 

१-६ 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडून 

वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९३- प्र . क्र . १ ९ - ल- १ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही.सी.आर. - ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ - ९ -१ ९९ ४ . 


( ३ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांचेकडील पत्र क्रमांक- परि प्रस्ताव- मौजा - करजगांव- कावि - ७१३-२०२१ , 
दिनांक १२-१०-२०२१ . 

अधिसूचना 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - प . नो . १०-२०२१ – 

- 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र . क्र . १ ९ - लं- १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे 
शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना 
क्रमांक एस . व्ही.आर. ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर , १ ९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

अ.- एक- १ ( १५७१ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

उपसंचालक भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख , वरूड यांचे 
अधिनस्त सजा जरूड , मौजा करजगांव मध्ये नव्याने समाविष्ठ करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देणेत येत 
आहे . 


२ 


परिशिष्ट 

या कार्यालयाकडील क्र . गावठाण / अधिसूचना / करजगांव / प.नो . १०/२०२१ , दिनांक २-१२-२०२१ चे अधिसेचने सोबतचे परिशिष्ट 

सजा , प . भू . जरूड , ता . वरूड , जिल्हा - अमरावती मधील गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

पुर्नरचनेपुर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 
गाव मिळकती 
( ७ ) ( ८ ) ( ९ ) 
२०३ ९ करजगांव ५७४ 

११४५ 

१८३० 

मागरूळा ( पेठ ) 

५४२ 

राजुरा ( बु . ) 

१०८१ 

टेंभूरखेडा ७२६ 

जामगाव 

५८० 


अ . क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे 

नाव 


( १ ) 

१ 


( २ ) 

अमरावती 


गावे मिळकती 

( ६ ) 


सजा 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

वरूड उप अधीक्षक , प.भू. जरूड 

भूमि अभिलेख , जरूड बेनोडा 

वरूड 

लोणी 


एकूण ७ गावे .. 
७ ९ ४३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३ डिसेंबर , २०२१ पासून होणेची आहे . 


५७४ 


पुर्नरचने नंतरची स्थिती 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - प नो ११-२०२१ – 

I 


गावे मिळकती 

( १२ ) 

२०३ ९ 

११४५ 

१८३० 

५४२ 

१०८१ 


सजा 

( १० ) ( ११ ) 

प.भू. जरूड 

जरूड बेनोडा 

लोणी 


मागरूळा ( पेठ ) 

राजुरा ( बु . ) 

टेंभूरखेडा 

जामगाव 

करजगांव 


७२६ 

५८० 

५७४ 


एकूण ८ गावे . . ८५१७ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३ ९ . 

वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९३- प्र . क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 


शेरा 


( १३ ) 


नव्याने 

परिरक्षणास 

प्रस्तावित 


( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. - ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ - ९ -१ ९९ ४ . 


( ३ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांचेकडील पत्र क्रमांक - परि . प्रस्ताव - मौजा - सुरळी- कावि - ७१४-२०२१ , 
दिनांक १२-१०-२०२१ , प्राप्त दिनांक १६-११-२०२१ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९३- प्र . क्र . १ ९ - लं- १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे 
शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना 
क्रमांक एस.व्ही.आर. ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर , १ ९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

उपसंचालक भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख , वरूड यांचे 
अधिनस्त सजा वरूड , मौजा सुरळी नव्याने समाविष्ठ करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्र . गावठाण / अधिसूचना / सुरळी / प.नो . ११/२०२१ , दिनांक २-१२-२०२१ चे अधिसेचनेसोबतचे परिशिष्ट 

मौजा . - सुरळी , सजा . वरूड , ता . वरूड , जिल्हा अमरावती मधील गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

पुर्नरचनेपुर्वीची स्थिती 

पुर्नरचनेनंतरची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 
मिळकती 


अ . क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे 

नाव 


( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

१ अमरावती वरूड 


सजा 


( ४ ) 

उप अधीक्षक , वरूड 
भूमि अभिलेख , 

वरूड 


गावे मिळकती 

( ६ ) 

वरूड 

सावंगी जि 

आमनेर 

वाठोडा 

पुसला 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४० . 


गाव 

सजा 

( ७ ) ( ८ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) 

३४६८ सुरळी 

६५७ 

वरूड 

५७५ 

५२ ९ 

५८५ 

१६४३ 


एकूण ५ गावे . . 
६८०० 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३ डिसेंबर , २०२१ पासून होणेची आहे . 


गावे मिळकती 

( १२ ) 

३४६८ 

५७५ 

५२ ९ 

५८५ 


६५७ 


अधिसूचना 


वरूड 

सावंगी जि 

आमनेर 

वाठोडा 


पुसला 

सुरळी 


एकूण ६ गावे .. 


१६४३ 

६५७ 


७४५७ 


शेरा 


( १३ ) 


३ 


वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ - प्र . क्र . १ ९ - ल - १ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 

दिनांक २२ - ९ -१ ९९ ४ . 


( ३ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांचेकडील पत्र क्रमांक - परि प्रस्ताव - मौजा - खानमपूर पांढरी - कावि - ७१६ 
२०२१ , दिनांक १२-१०-२०२१ प्राप्त दिनांक १६-११-२०२१ . 


क्रमांक गावठाण अधिसूचना - प . नो . १२-२०२१ . – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९३- प्र . क्र . १ ९ लं- १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे 
शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना 
क्रमांक एस.व्ही.आर. ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर , १ ९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख , आंजनगाव 
सूर्जी यांचे अधिनस्त सजा निमतादार -२ , मौजा खानमपूर पांढरी हे नव्याने समाविष्ठ करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेत 
एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


४ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

या कार्यालयाकडील क्र . गावठाण / अधिसूचना / खानमपूर पांढरी / प.नो . १२/२०२१ , दिनांक २-१२-२०२१ चे अधिसुचेने सोबतचे परिशिष्ट 
मौजा- खानमपूर पांढरी , सजा निमतानदार- २ , ता . आंजनगाव सुर्जी , जिल्हा अमरावती मधील गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

पुर्नरचनेनंतरची स्थिती 


अ . क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे 

नाव 


पुर्नरचनेपुर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


सजा गावे मिळकती 
( ७ ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

१ अमरावती आंजनगाव उप अधीक्षक , निमतानदार भंडराज 

चौसाळा 

सुर्जी भूमि अभिलेख , - २ 
आंजनगाव 

सातेगाव 

सुर्जी 


दिनांक : २ डिसेंबर २०२१ . 


९९ ० 

कापुसताळणी १०८५ 

टाकरखोडा मोरे ६२० 

कसबेगव्हाण ८३० 

६१ ९ 


कारला 


गाव मिळकती सजा 

( १० ) ( ११ ) 

( ८ ) ( ९ ) 
५७३ खानमपूर ११ ९ ८ निमतानदार भंडराज 
४७५ पांढरी 

-२ 

चौसाळा 

सातेगाव 


एकूण ७ गावे . . ५१ ९ २ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३ डिसेंबर , २०२१ पासून होणेची आहे . 


गावे मिळकती 

( १२ ) 


११ ९ ८ 


अधिसूचना 


५७३ 

४७५ 

९९ ० 

कापुसताळणी १०८५ 

टाकरखोडा मोरे ६२० 

कसबेगव्हाण 

८३० 


कारला 

६१ ९ 

खानमपूर पांढरी ११ ९ ८ 

एकूण ८ गावे .. 
६३ ९ ० 


शेरा 


( १३ ) 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४१ . 

वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . - आस्थापना १० ९ ३ - प्र . क्र . १ ९ - ल- १ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 

दिनांक २२ - ९ -१ ९९ ४ . 


( ३ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांचेकडील पत्र क्रमांक- परि , प्रस्ताव - मौजा - निमखेड बाजार - कावि - ७१५ 
२०२१ , दिनांक १२-१०-२०२१ प्राप्त दिनांक १६-११-२०२१ . 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - प नो . १३-२०२१ 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र . क्र . १ ९ - लं -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे 
शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना 
क्रमांक एस . व्ही.आर. ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर , १ ९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख , आंजनगाव 
सुर्जी यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार -२ , मौजा निमखेड बाजार हे नव्याने समाविष्ठ करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेत 
एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट 

या कार्यालयाकडील क्र . गावठाण / अधिसूचना / आंजनगाव सुर्जी /प.नो . १३/२०२१ , दिनांक २७-१२-२०२१ चे अधिसुचेने सोबतचे परिशिष्ट 
मौजा- निमखेड बाजार , सजा . निमतानदार -२ , ता . आंजनगाव सुर्जी , जिल्हा अमरावती मधील गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

अ . क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे 

पुर्नरचनेपुर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने 

पुर्नरचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

नाव 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे मिळकती 

गाव मिळकती सजा 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

अमरावती आंजनगाव उप अधीक्षक , निमतान- भंडराज 

५७३ निमखेड 

सुर्जी भूमि अभिलेख , दार २ 

बाजार 

आंजनगाव 

सुर्जी 


( १ ) ( २ ) 

१ 


पुणे : 

दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


चौसाळा 

सातेगाव 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४२ . 


४७५ 

९९ ० 

कापुसताळणी १०८५ 

टाकरखोडा मोरे ६२० 

कसबेगव्हाण ८३० 

कारला 

६१ ९ 

खानमपूर पांढरी ११ ९ ८ 


एकूण 


गावे ८ .. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ डिसेंबर , २०२१ पासून होणेची आहे . 


६३ ९ ० 


( ९ ) 

६६२ 


६६२ 


गावे मिळकती 

( १२ ) 


( १० ) ( ११ ) 

निमतान- भंडराज 

दार - २ 


चौसाळा 

सातेगाव 


५७३ 


४७५ 

९९ ० 

कापुसताळणी १०८५ 

टाकरखोडा मोरे ६२० 

कसबेगव्हाण ८३० 

कारला 

६१ ९ 

खानमपूर पांढरी ११ ९ ८ 

निमखेड बाजार ६६२ 


एकूण गावे ९ 


७०५२ 


( १३ ) 


नि . कु . सुधांशू , 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - म . सहा.- भूसंपादन - कावि- १३५-२०२२ – 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . उविअ - कावी - ९५-२०२१ , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

अ.- एक -२ ( १५७१ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


६ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१८-२०१९ , मौजा वडली , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ . 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

अंदाजीत संपादीत क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


30 


५ 


६ 


७ 


८ 

९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१४ 


१ 


४ 


५ 

६ 


७ 


२० 


९ ४ 


९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 


१०० 


१०२ 


१०६ 


एकूण संपादीत क्षेत्र .. 


( ३ ) 
हे . आर 

० २६ 


० ४२ 


० १२ 


0 80 


० ३६ 


० १० 


० ०७५ 

० ०६ 

० २५५ 

० ०३५ 

० ०१५ 


० १२ 


० २२५ 


००८ 


२५२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प ता . जि . वर्धा . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकरण क्रमांक 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


१ 

२ 

३ 

४ 


अनुक्रमांक 


५ 

६ 


: - १२ / ४७ / २०१८-१९ . 

वर्धा नदी वरील खर्डा बॅरेजचे बुडीत क्षेत्र भुसंपादन प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 

या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना सिंचनासाठी 

फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे . तसेच 
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


: 


( १ ) 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


गावाचे नाव 


नाव : 


अनुसूची – तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

मौजा वंडली , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ . 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


१ 


५ 


६ 

६ 

७ 

२० 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 

१०० 


१०२ 

१०६ 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


.. 


अंदाजीत संपादीत क्षेत्र 


( ३ ) 
हे . आर 

० २६ 

० ४२ 

० १२ 

० ४० 

० ३६ 

० १० 

० ०७५ 

० ०६ 

० २५५ 

० ०३५ 

० ०१५ 

० १२ 

० २२५ 

००८ 


७ 


२५२५ 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
– निरंक 

टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - म . सहा . - भूसंपादन - कावि- १४४-२०२२ – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . उविअ - कावी -११०-२०२१ , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


८ 


आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 
अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०१८-२०१९ , कळसपूर , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ . 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

अंदाजीत संपादीत क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


२ 

3 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


११ 


३१/१ 

३१/२ 

३१/३ 

३१/४ 

३१/५ 

३१/६ 

३१/७ 

३१/८ 

२५/१ 

६/६ 

२ ९ / २ 


एकूण संपादीत क्षेत्र .. 


( ३ ) 

हे . आर 

०२१ 

० ०६ 

० ०६ 

०१० 

००५ 

० ०५ 

० ०५ 


O 


००१ 


० १२ 


०७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

: — निम्न वर्धा प्रकल्प ता . जि . वर्धा . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकरण क्रमांक 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


यवतमाळ : 

दिनांक १८ मे , २०२२ . 

अ.- एक -३ ( १५७१ ) . 


: 


गावाचे नाव : 


अनुक्रमांक 


१ 

२ 

३ 

४ 

५ 


: 


( १ ) 


30 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 


१२ / ४७ / २०१८-१९ . 

वर्धा नदी वरील खर्डा बॅरेजचे बुडीत क्षेत्र भुसंपादन प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 

या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना सिंचनासाठी 
फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे . तसेच 
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


अनुसूची – तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

मौजा कळसपूर , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ . 

भूमापन किंवा 

अंदाजीत संपादीत क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( २ ) 


३१/१ 

३१/२ 

३१/३ 

३१/४ 

३१/५ 

३१/६ 

३१/७ 

३१/८ 

२५/१ 

६/६ 

२ ९ / २ 


एकूण संपादीत क्षेत्र .. 


( ३ ) 

हे . आर 


०२१ 

० ०६ 

० ०६ 

० १० 


० ०५ 

००५ 

००५ 

००२ 


००१ 

० १२ 


०७५ 


९ 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक 

टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , 

यवतमाळ . 


१० 


१ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं.- अ . का . - कावि ३०८ - २०२२ 

66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजने ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

66 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि , ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२०-२०२१ गाव . एकलासपूर , ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती . 

अ.क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र 

( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


१ 

२ 


भूसंपादन क्रमांक 
किंवा गट नंबर 
( २ ) 


२४ पैकी 

०६ पैकी 


एकूण क्षेत्रफळ 


. 


० २३ 

० १७ 


० ४० 


एकूण क्षेत्र 

( ५ ) 
हे . आर 

० २३ 

० १७ 


० ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

चांदी नदी प्रकल्प 

चांदी नदी प्रकल्प ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती संग्रामपूर वितरीकेच्या कामा करीता . 

या प्रकल्पा अंतर्गत एकूण १८३५ जमिनीस पाणी पुरवठा होईल व १४.८१३ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा 
निर्माण होईल . पाणी पुरवठ्याचे सार्वजनिक प्रयोजन , समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ , मत्स्य 
व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ , फुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती सामाजिक फायदे होऊन 
त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


: — 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग -४ अ महसूल व वन विभाग मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील 
अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 


११ 


प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
निरंक 
निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशिल 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चांदूर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - प्र.अ. भू.सं. अ . का . - कावि ३० ९ - २०२२ – 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 

; 


१२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क महाराष्ट्र नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०२०-२०२१ , गाव - कणी मिर्झापूर , ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती . 

अ . क्र . 

भूसंपादन क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

किंवा गट नंबर 


( १ ) 


१ 


( २ ) 


११० पैकी 


एकूण क्षेत्रफळ 


. 


लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र 

( ३ ) 

( ४ ) 


० ०५ 


० ०५ 


एकूण क्षेत्र 

( ५ ) 
हे . आर 
००५ 


० ०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


चांदी नदी प्रकल्प . 

चांदी नदी प्रकल्प ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती एकलासपूर लघु कालव्याकरीता . 

या प्रकल्पा अंतर्गत एकूण १८३५ जमिनीस पाणी पुरवठा होईल व १४.८१३ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा 
निर्माण होईल . पाणी पुरवठ्याचे सार्वजनिक प्रयोजन , समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ , मत्स्य 
व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती सामाजिक फायदे होऊन 
त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही- सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

: — 


अमरावती : 
दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 

अ.- एक -४ ( १५७१ ) . 


- 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशिल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग - ४ - अ महसूल व वन विभाग मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील 
अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


१३ 


प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
निरंक . 
निरंक . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चांदूर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४६ . 


शुद्धीपत्र 

क्रमांक - कावी - वशी - उपभूसं- म.प्र . म.स. ४७६-२०२२ 

या कार्यालयातील भू . सं . प्र . क्र . ०१-२०२१-२०२२ मौजे गोळेगांव ( बुडीत शेती ) खुर्द ता . जळगाव जा . जि . बुलडाणा या प्रकरणात कलम ११ 
ची प्रारंभिक अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर - ६ , २०२१ रोजी पान क्र . १ ते 
५ , अनु . क्र . ९ ५५ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . परंतु उपअधिक्षक भूमि अभिलेख जळगांव जा . यांचे पत्र क्र . जा . क्र . ३७ ९ दिनांक ०३-०२-२०२२ तसेच 
पत्र क्र . १०२ ९ + १०३२ दिनांक १६ - ०३ - २०२२ नुसार प्राप्त संयुक्त मोजणी अहवालानुसार कलम ११ च्या प्रारंभिक अधिसूचनेचे शुद्धीपत्र प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 


O 
४ 
४ 


४ 

५ 


६ 

७ 


9 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 

१४ 

१५ 


१६ 


१७ 


१८ 

१ ९ 

२० 


२१ 


२२ 


२३ 


गट क्र . 

( २ ) 


५ 


९ 

९ 


९ 


९ 


१३ 

१४ 


१५ 


१६ 

१७ 


१८ 


१ ९ 


४२ 

४६ अ 

४६ ब 

४६ क 


५६ 

५६ 

५७ 


५८ 


६१ 


६४ 


च्या ऐवजी 


कलम ११ नुसार प्रसिद्ध केलेले 

( ३ ) 

हे . आर 


६.०० 

०.५६ 

०.६२ 

१.७७ 

०.७३ 


२.३० 

०.०६ 


१.२ ९ 


०.०२ 

१.५६ 


०.१४ 


१.१० 


२.८४ 

०.०२ 

०.१४ 

०.८७ 

०.०५ 


१.४६ 

०.५५ 

०.४१ 


२.३६ 

१.३७ 


१.०६ 


क्षेत्र 


हे . 


आर 


४.१४ 

०.५१ 

०.०६ 

१.५३ 

०.२८ 


२.०६ 

०.१७ 

०.२५ 

०.१० 


०.१५ 

०.८ ९ 

०.१५ 

०.३५ 

०.०२ 

०.०६ 

०.६२ 

०.३२ 

०.९ ७ 

०.१० 


०.१५ 

०.८२ 

०.२५ 


१.२७ 

०.९ ५ 

०.४४ 

१.०७ 

१.०३ 

०.६० 

०.७७ 


१.०२ 

०.०४ 

१.५८ 


असे वाचावे 


शेरा 
( ५ ) 


उपअधिक्षक भूमी अभिलेख जळगांव जा . यांचे 
पत्र क्र . १०३२ दि . १६-०३-२०२२ नुसार दुरुस्ती . 


उपअधिक्षक भूमी अभिलेख जळगांव जा . यांचे 
पत्र क्र . १०२ ९ दि . १६-०३-२०२२ नुसार दुरुस्ती . 


( १ ) 


२४ 

२५ 

२६ 


२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

शुद्धीपत्रक - चालू 


( २ ) 


६ ९ 

७० 

७१ 


७१ 

७३ 

७३ 


७५ 


७६ 


एकूण .. 


बुलढाणा : 

दिनांक १३ जून २०२२ . 


( ३ ) 

हे . आर 


०.४१ 

०.६१ 

१.२० 


०.५८ 

०.३८ 

०.५३ 

०.८२ 


१.५ ९ 


३३.४० 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४७ . 


कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ - 
अधिसूचना -३ 

क्रमांक १७८५ - अपावि - तांशा - २ - अधि . - ३-२०२२. 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , महाराष्ट्र राज्य 
सिंचन व्यवस्थापन कायदा , २००५ च्या कलम ५ , ६ व ७ आणि 
नियम -३ नुसार पाणी वापर संस्थांना , गुरुत्वाकर्षणाने वाहणा - या पाण्याच्या 
निम्मसाखळी प्रकल्पाच्या डाव्या बाजुने बंदिस्त नलीकाद्वारे सिंचन लाभक्षेत्राच्या 
क्षेत्रफळाची निश्चिती सहकारी पाणी वापर संस्थेनिहाय करून देण्यासाठी 
मी , सु . पा . आडे , कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती याद्वारे , घोषित करतो की , निम्मसाखळी प्रकल्पाच्या डाव्या 
बाजुने बंदिस्त नलीकाद्वारे सिंचन लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थांना वापरण्यासाठी 
अधिसूचीत करण्यात येत आहे आणि असे सुचवितो की , पाणी वापर 
संस्थानिहाय अद्यावत नकाशे , लाभधारकांची यादी , त्यांचे लाभक्षेत्र हे 
ग्रामपंचायत , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा , सिंचन उपविभाग व 
विभागीय कार्यालयात सूचना फलकावर पहाणीसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे . 


त्याअर्थी , मी , सु . पा . आडे , कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती याद्वारे , घोषित करतो की , कोणतीही सक्षम यंत्रणा 
वैयक्तिक शेतीधारकास किंवा असे लाभक्षेत्र धारण करणा - या शेतक - यास 
पाणी पुरवठा करणार नाही आणि केवळ पाणी वापर संस्थांमार्फतच 


( ४ ) 

हे . आर 


०.४६ 

०.७० 


१.०६ 

०.५० 

०.८१ 


०.२१ 

०.३५ 

०.५० 

०.८१ 

०.८१ 

०.४० 


मुख्य 


२ ९ .३३ 


एस . रामामुर्ती ( भा . प्र . से . ) , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलढाणा . 


पाणी पुरवठा केल्या जाईल . पाणी वापर संस्थांचे सर्व बंधने सर्व लाभधारकांवर 
व लाभक्षेत्र धारण करणा - यांवर बंधनकारक राहील . 


( ५ ) 


त्याअर्थी , कोणत्याही लाभधारकास किंवा व्यक्तीस या अधिसूचनेसंबंधी 
किंवा भाग धारकासंबंधी हरकत असल्यास , ही अधिसूचना राजपत्रात 
घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आंत संबंधिताने , अधीक्षक 
अभियंता , उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ , अमरावती यांच्याकडे लेखी निवेदन 
द्यावे . 


मुख्य कालवा / लघु विमोचक क्रमांक 
कालवा / उप कालवा / 

वितरीका 
( १ ) 


अनुसूची 

सिंचन प्रकल्पाचे नाव : - निम्मसाखळी लघु प्रकल्प - डावा ( कालवा ) 
बंदिस्त नलीकाद्वारे 

पाणी वापर संस्थेचे नांव व पत्ता : - ऋषी महाराज पाणी वापर 
संस्था , ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती . 


( २ ) 


बंदिस्त नलीका विमोचक क्र . १ 


सर्व्हे नं . / 

गट नं . 


१६ 

१७ 


( ३ ) 


१५ 


क्षेत्र 
( सी.सी.ए. ) 


अर्जुनपूर 


( ४ ) 

हे . 
आर 


०८८ 

२१० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 

( २ ) 


( १ ) 


विमोचक क्र . २ 


विमोचक क्र . ३ 


विमोचक क्र . ४ 


विमोचक क्र . ८ 


२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

५४ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

४० 


विमोचक क्र . ५ 


५० 


५१ 

५२ 

५३ 

३ ९ 

४१ 

४२ 

४३ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

३८ 

४४ 


८ 

९ 

१० 


१२ 

विमोचक क्र . २२ ६ 

१५ 


२ ९ 


( ३ ) 


३१ ९ 

३२० 

३२७ 

३२८ 


गंगापूर 


( ४ ) 

हे . आर 


०८१ 

१ ९ ६ 

१५३ 

१५५ 

१५५ 

१६३ 

१६२ 

१२१ 

०८१ 

११३ 

० ४१ 

३१५ 

०८० 


१८ ९ 

० ८२ 


०८२ 

१६२ 


२ २४ 

१०५ 

१३८ 

० ६ ९ 

० ४ ९ 

११७ 

१६६ 

०८० 

३२८ 

० ९ ७ 


९ ४६ 
१००६ 

३ २४ 

१७८ 

३२ ९ 

६३० 

६०७ 


मंगरूळ चवाळा 


११८ 

५ ९ ६ 

० ८३ 

०७१ 


( १ ) 


३२ ९ 

३२३ 

३२४ 

३२५ 

३२६ 

३४६ 

३४७ 

३४८ 

३१७ 

३१८ 

३२१ 

३२२ 

३३२ 

३४ ९ 

३५० 

३५१ 

विमोचक क्र . ११ ३६७ 

विमोचक क्र . १२ ३६० 

३६१ 

३६२ 

३६३ 

३६४ 

३६५ 

३६६ 

विमोचक क्र . १३ ३५२ 

३५३ 

विमोचक क्र . १४ ३५६ 

३५७ 

३५८ 

३७२ 

३७३ 

विमोचक क्र . १५ ३८३ 

३८४ 

३८ ९ 

विमोचक क्र . १६ ३५ ९ 

३६८ 

३६ ९ 

३७० 

३७१ 

३८१ 


विमोचक क्र . ६ 

विमोचक क्र . ७ 


( ३ ) 


विमोचक क्र . ९ 

९ 

विमोचक क्र . १० 


( ४ ) 

हे . आर 


० ९ १ 

१ ९९ 

२०२ 

१३३ 

२०१ 

१८४ 

०८१ 

११५ 

२४१ 

१२१ 

२ ९ ७ 

२ ९ ५ 

२१० 

६ ०७ 

४५६ 

४८३ 

५०८ 

० ३१ 

०७५ 


० ९ ४ 

० ८७ 


१५४ 

२०२ 

३२४ 

२११ 


३३ ९ 

१५७ 

४ ३ ९ 

२०३ 

१०१ 

१३२ 

१८० 


२ ४३ 

१६२ 

१६२ 

२०७ 

१६६ 

११० 

३१८ 

२ ४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

अनुसूची चालू 
( २ ) 

( २ ) 


( १ ) 


अ.- एक -५ ( १५७१ ) . 


विमोचक क्र . १७ ३८० 

३८२ 

३७८ 

३७ ९ 

३७४ 

३७५ 

३७६ 

३७७ 

विमोचक क्र . २० ३ ९ ० 

३ ९ ५ 

३ ९ ६ 

३ ९ १ 

३ ९ २ 

३ ९ ३ 

३ ९ ४ 


विमोचक क्र . २३ 

विमोचक क्र . २४ ३८८ 

३ ९ ७ 

३ ९ ८ 


विमोचक क्र . २५ ८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१५ 

विमोचक क्र . २६ २७ 

२८ 


२ ९ 

विमोचक क्र . २७ ३० 

३१ 


३२ 

विमोचक क्र . २८ ३ 

४ 


( ३ ) 


५ 

५२ 

५३ 

५४ 


५६ 


५७ 


( ४ ) 


हे . 


आर 


२३५ 

३२ ९ 

२२ ९ 

३०२ 

२०२ 

२०३ 

१२१ 

१६३ 

२५७ 

२४ ९ 

१२४ 

० ७० 

०८१ 

१५० 

३३२ 


४७८ 

२४१ 

१५२ 

३४३ 

१६७ 

१८३ 

० ८६ 

० ८२ 

१६२ 

२०२ 

४३३ 

२ ९ ६ 

३८५ 

१४१ 


२८० 

५०७ 

१५४ 

२३१ 
१७१ 
१०४ 

१६२ 

१६२ 

० ८३ 

० ८४ 

४१२ 


( १ ) 


विमोचक क्र . २ ९ १ 

२ 

६ 

७ 

विमोचक क्र . ३० ७२ 

८१ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

९ २ 

विमोचक क्र . ३१ ९ १ 

९ ३ 

९९ 

१०० 

१०१ 


अमरावती : 

दिनांक १६ जून २०२२ . 


( ३ ) 


एकूण .. 


MMISF ACT , 2005 - 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४८ . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


१७ 


( ४ ) 
हे . आर 


४४६ 

१४१ 

० ८२ 

० ६२ 

२ ४३ 

०७१ 

१ ९ ३ 

० ९ ८ 

१२३ 

२०० 

२०० 

३० ९ 

९ ५८ 

३५४ 

२ ९ ० 

१७५ 

०३८ 


३०० २१ 


सु . पा . आडे , 
कार्यकारी अभियंता , 
अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती . 


Notification - III 

No. 1785 AID - TB - 2 - Noti . - 3-2022 

Whereas , it has been decided to delineate the Area 
of Operation of Water Users Associations ( WUA's ) on 
hydraulic basis and as per administrative convenience 
under Sections 5 , 6 , 7 and rule 3 of the MMISF ACT 2005 . 
I , S. P. Aade , Executive Engineer , Amravati Irrigation 
Division , Amravati hereby , delineate areas of 
Operation of following WUA's and direct that the certified 
copy of the updated map and list of land holders and / or 
occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice 
board of the offices of concerned Gram Panchayat , 
Tahsil Office , Irrigation Section , Sub - Division and Division 
and at other prominent public places . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

Now , therefore , I , S. P. Aade , Executive Engineer , 
Amravati Irrigation Division , Amravati also hereby , de 
clare that no water should be supplied by 
Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of Water 
User's Association shall be binding on all the holders . 
and occupiers of the land under Management of Irrigation 
System by Farmers . 


१८ 


Any person affected by the notification or part thereof , 
may within thirty ( 30 ) days from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette , file an appeal 
before Superintending Engineer , Upper Wardha Irrigation 
Circle , Amravati . 


SCHEDULE 

Name of Irrigation Project : Lower Sakhali L. M. I. 
Project Tq . Nandgaon Khandeshower , 
Dist . - Amravati . 


Name and Address of WUA : Rushi Maharaj Water 
Users Association Tq . - Nandgaon Khandeshower , 

Dist . - Amravati . 


Main Canal / 

Minor Canal / 

Sub - Minor Canal / 

Distributory 

( 1 ) 


Offtake 
No. 


( 2 ) 


" Main Pipe Line Outlet No. 1 


16 

17 

Outlet No. 2 27 

28 

29 

30 

31 

54 

32 

33 

34 

35 

36 

40 

50 

51 

52 

53 

Outlet No. 4 39 

41 

42 

43 

45 

46 


Sur . No./ Area in 
Gat No. 

( C.C.A. ) 


Outlet No. 3 


( 3 ) 


Arjunpur 


( 4 ) 

H. A. 


0 88 

210 

081 

196 

1 53 

1 55 

1 55 

1 63 

1 62 

1 21 

081 

1 13 

041 

315 

0 80 

1 89 

0 82 

082 

1 62 

2 24 

105 

138 

0 69 

0 49 


( 1 ) 


SCHEDULE - Contd . 


( 2 ) 


Outlet No. 5 


Outlet No. 8 8 

9 

10 

12 

Outlet No. 22 6 

15 

29 


Outlet No. 6 


Outlet No. 7 


47 

48 


49 

38 

44 


Outlet No. 9 

Outlet No. 10 


319 

320 

327 

328 

329 

323 

324 

325 

326 

346 

347 

348 

317 


318 

321 

322 

332 

349 

350 

351 

Outlet No. 11 

367 

Outlet No. 12 360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

Outlet No. 13 352 

353 

Outlet No. 14 356 

357 

358 

372 


( 3 ) 


( 4 ) 

H. A. 


Gangapur 


117 

1 66 


9 46 

10 06 

3 24 

1 78 

3 29 

6 30 

6 07 

Mangural Chawala 


0 80 

3 28 

097 


118 

5 96 

0 83 

0 71 

091 

199 

202 

1 33 

201 

184 

081 

115 

241 

121 

297 

295 

210 

6 07 

4 56 

4 83 

5 08 

031 

0 75 

094 

087 

154 

202 

3 24 

211 

3 39 
157 

4 39 

203 

1 01 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 


( 1 ) 


SCHEDULE - Contd . 


( 2 ) 


373 

Outlet No. 15 383 

384 

389 

Outlet No. 16 359 

368 

369 

370 

371 

381 

Outlet No. 17 380 

382 

Outlet No. 18 378 


379 

Outlet No. 19 374 

375 

376 

377 

Outlet No. 20 390 

395 

396 

Outlet No. 21 391 

392 

393 

394 


Outlet No. 23 

Outlet No. 24 


388 

397 

398 


Outlet No. 25 8 

9 

10 

11 

12 

13 

Outlet No. 26 27 

28 

29 


( 3 ) 


( 4 ) 

H. A. 


1 32 

1 80 

2 43 

1 62 

1 62 

207 

1 66 

1 10 

318 

243 

235 

3 29 

229 

302 

202 

203 

121 

163 

257 

249 

124 

0 70 

081 

1 50 

3 32 


478 

241 

152 

343 

1 67 

1 83 

086 

082 

1 62 

4 33 

296 

3 85 


( 1 ) 


SCHEDULE - Contd . 


( 2 ) 


Outlet No. 27 30 

31 

32 

Outlet No. 28 3 


345 


Amravati : 

Dated the 16th June 2022 . 


4 


52 

53 

54 

55 

56 

56 

57 

Outlet No. 29 1 

2 

6 

7 

Outlet No. 30 72 

81 

83 

84 

85 

86 

87 

92 

Outlet No. 31 91 

93 

99 

100 

101 


( 3 ) 


Total .. 


( 4 ) 

H. A. 


141 

2 80 

507 

154 

231 

171 

1 04 

1 62 

1 62 

0 83 

084 

084 

412 

446 

141 

0 82 

0 62 


243 

071 

193 


098 

123 

200 

200 

3 09 

958 

3 54 

290 

1 75 

0 38 


300 21 


१ ९ 


S. P. AADE , 
Executive Engineer , 
Amravati Irrigation Division , 
Amravati . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


